मागणी क्र. के-११, मुख्य लेखाशिर्ष ६८०१ सन २०१७- 
१८ या आर्थिक वर्षातील बचतीची रक्‍कम प्रत्यार्पित 
करणेबाबत... 


महाराष्ट शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३१/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१/०३/२०१८ 


शासन निर्णय 

सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. के-११ मुख्य लेखाशिर्ष ६८०१ अंतर्गत मंजूर तरतूद 
रु. २३७.१३ कोटी मधून माहे मार्च, २०१८ अखेर पर्यंत झालेला खर्च रु. २१.३० कोटी वजा जाता शिल्लक 
तरतूद रु.२१५.८३ कोटी प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 


मुख्य लेखाशिर्ष निहाय बचतीचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 


(रु. कोटीत) 
योजना / मुख्य लेखाशिर्ष एकूण  । मार्च, २०१८ | प्रत्यार्पित बचतीची कारणे 
तरतूद अखेर पर्यंतचा | करावयाची 
खर्च तरतूद 
मागणी क्र. के-११, मुख्य | 940.93 7 00 949.93 सौर wel प्रकल्पासाठीच्या 
लेखाशिर्ष ६८०१०६६५ शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाला 
लागलेल्या कालावधीमुळे के.एफ 
सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी के.एफ. fe 
ro i > जर्मन इन कर्ज घेतले नाही 
डब्ल्यु जर्मन इन महाराष्ट्र peak क्या 
क si त्यामुळे समायोजन करण्याचा प्र 
राज्य वीज निर्मिती कंपनीला eer — 
उदभवला नाही.त्यामुळे शिल्लक निधी 
कर्ज 
प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे 
मागणी क्र. के-११, ८०.०० | २१.२९९३४५७ | ५८.७००६५४३ | जागतिक बँकेकडून महानिर्गिती 
लल कंपनीस परस्पर/शासनाच्या एकत्रित 
मुख्य लेखाशिर्ष ६८०१०६४७ 
3 aes निधीत कर्ज प्राप्त होत असते सदर 
कोराडी उर्जा प्रकल्पासाठी कर्ज महालेखापाल कार्यालय निलंबन 
महानिर्मिती कंपनीस कर्ज लेखाशिर्षाखाली aaifad जागतिक 
बँकेकडून जेवढे कर्ज प्राप्त झाले 
तेवढ्या कर्जाचे समायोजन करण्यात 
आले आहे.त्यामुळे उर्वरीत तरतूद 
प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 
एकूण २३७.१३ ।२१.२९९३४५७ | २१५.८३०६५४३ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३१/ऊर्जा-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०५१ ३२५०४००१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Vilas Mahadeorao Rajurkar 
कि DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industry Energy and 
ilas Mahadeorao १५" हा 
2.5. bac86099a320f3e 1 4bf8421ee9d2b48e344470b 
बं 766€०2595१0495104, 
R वे] 1 r ka r serialNumber=02c5c00269dd48836be0d993 9bdff848a9ff1 fl a9fd1 
9Sbaf3a104d09b0817d9, cn=Vilas Mahadeorao Rajurkar 


Date: 2018.06.05 13:25:19 +05'30" 


(वि.म.राजुरकर) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० २०. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, 
बांद्रा (पूर्वी,मुंबई-५१ 
४. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ सुत्रधारी कंपनी, प्रकाहगड, 
बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
५. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र विधान परिषद /विधान सभा,विधान मंडळ सचिवालय विधान 
भवन मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/रालेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
. निवासी ळेखाअधिकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई yoo ०५१ 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
१०.कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
११.क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
१२.वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्य-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३.निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


one G&G &M 


पृष्ठ २ पैकी 2 


